निवडसूची आणि तदर्थ पदोन्नतीसूची 
सन २०१९-२०२०. 

समादेशक/सडास्त्र पोलीस अधीक्षक, 
राज्य राखीव पोलीस बल या संवर्गातील 
पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-०८१७/प्र.क्र.२५९ (भाग-२)/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :-०९ डिसेंबर, २०२०. 


शासन आदेश :- 


समादेशक/सडास्त्र पोलीस अधीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल या संवर्गातील पदांवर पदोन्नती 
देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१९-२०२० च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात 
आलेल्या “सहायक समादेडक/सडास्त्र पोलीस उप अधीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल” संवर्गातील 
खालील अधिकार्‍्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी “समादेडाक/सडास्त्र पोलीस अधीक्षक, 
राज्य राखीव पोलीस बल” या संवर्गातील पदोन्नतीच्या Pleads पदावर खुल्या प्रवर्गातून तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, खालीलप्रमाणे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
ae | २ ३ शाय 
ee . श्री. केलास मदन प्राचार्य, राज्य राखीव पोलीस | पोलीस अधीक्षक, शास्त्र निरीक्षण 
न्यायनित बल, नानवीज, दौंड, पुणे शाखा, पुणे 


२. समादेशक/सडास्त्र पोलीस अधीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल या संवर्गातील पदांवर पदोन्नती 
देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या, सन २०१९-२०२० च्या तदर्थ पदोन्नतीसूचीमध्ये समाविष्ट 
करण्यात आलेल्या “सहायक समादेडाक/सडासत्र पोळीस उप अधीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल” 
संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी “समादेशक/सडास्त्र पोलीस 
अधीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल” या संवर्गातील सरळसेवेच्या कोटयातील पदावर तदर्थ स्वरुपात 
पदोन्नती खुल्या प्रवर्गातून देण्यात येत असून, खालीलप्रमाणे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे नियुक्तीचे ठिकाण पदोन्नतीनंतरचे 

क्र. नियुक्‍तीचे ठिकाण 

eae | २ ३ ४ 

i श्री.प्रल्हाद निवृत्ती खाडे | अपर पोलीस महासंचालक, समादेशक, राज्य राखीव 
फोर्स वन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई । पोलीस बल, गट क्र. ६, धुळे 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-०८१७/प्र.क्र.२५९ (भाग-२)/पोल-१(अ) 


३. परिच्छेद क्र.२ मधील अधिका-यांना सरळसेवेच्या पदाकरीता केवळ ११ महिन्यांकरीता अथवा 
सदर पदाकरीता सरळसेवेद्वारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, यापैकी 
जे अगोदर घडेल तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यानंतर सदर पदोन्नती 
आपोआप संपुष्टात येईल. 


४. उपरोक्त Vea, मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय आणि महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


५. सदर पदोत्नत्या निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
उपरोक्त stare नियमितपणा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


६. पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या पदांवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा 
अन्य मा. न्यायालयाचे आदेशा असल्यास तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, ते विचारात घेऊन 
उक्त अधिकाऱ्यांस पदस्थापना देण्यात यावी. 


७. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांस, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून, त्यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


८. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२०१२०९१६४४४८९१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
KAILAS ARJUN 


GAIKWAD 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०८१७/प्र.क्र.२५९ (भाग-२)/पोल-१(अ) 


७. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१०.अपर पोलीस महासंचालक , राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/धुळे, 

१४.सर्व संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

१५.निवडनस्ती पोळ-१अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


